महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शाखा अभियंता (यांत्रिकी) पदी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती. 


श्री.दिलीप तुळशिराम सिरसाट व 
श्री.प्रशांत शिवाजीराव देसले. 


शासन आदेशा क्र. प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.२२०/सेवा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दि. १६/१०/२०१८ 


संदर्भ:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.बदळी २०१८/(१११/२०१८) /आ.(शा.अ.) (४) 


दि. ३१ मे, २०१८. 


शासन Beat :- 


जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये दोन शाखा अभियंता (यांत्रिकी) 


यांच्या सेवा सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 


यास्तव, खालील विवरणपत्रात नमूद शाखा अभियंता (यांत्रिकी) यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 


(यांत्रिकी) आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अभियंत्याचे नांव व सध्या कार्यरत असेलेले पदस्थापनेचे शेरा 
क्र. पदनाम ठिकाण ठिकाण 
| . श्री. दिलीप तुळशिराम | मुख्य अभियंता सार्वजनिक रिक्‍त पदावर 
सिरसाट, (यांत्रिकी), जलसंपदा बांधकाम (यांत्रिकी) 
शाखा अभियंता विभाग, नाशिक अंतर्गत उपविभाग, 
(यांत्रिकी) यांत्रिकी विभाग अकोला अकोला. 
अंतर्गत व्दार निर्मिती व 
उभारणी उपविभाग क्र.२ 
अकोला 
२.  श्री.प्रशांत शिवाजीराव | मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), | सार्वजनिक रिक्‍त पदावर 
देसले, जलसंपदा विभाग, नाशिक | बांधकाम (यांत्रिकी) 
शाखा अभियंता अंतर्गत यांत्रिकी विभाग उपविभाग, धुळे. 
(यांत्रिकी) नंदूरबार अंतर्गत व्दार 
निर्मिती व उभारणी 
उपविभाग धुळे. 


२. 


प्रस्तुत प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत असलेल्या शाखा अभियंता यांना जलसंपदा 


विभागाच्या संदर्भाधिन शासन आदेशातील नमूद अटी व शर्ती लागू राहतील. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), 


जलसंपदा विभाग, नाशिक यांनी वरील अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.२२०/सेवा-३ 


3. 


अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी 


वरील अभियंत्यांना तात्काळ रुजू करुन घ्यावे आणि त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१७१६३५४३५५१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Shruti ST: 
h : C=IN, o=Governmen f Maharashtra, ou=Public Works 
ru | Dept. postalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=bca41432a777580b8ba1c6614e925717; 20669 
७१0607१7819014810 
rialNumber=0802ff350e58441377c557550f9614927ef1 ba52 

O fa S a [| 928bd811a654aa627da6941¢, cn=Sh raskar 

Date: 2018.10.17 16:47:24 +05'30 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४०० ०२० , 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 

३. मा. मंत्री (सा.बां), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 

४. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 


. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 
. प्रधान सचिव (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक , 


८. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ७ वा मजला, कोकणभवन, नवी 


मुंबई, 


. संबंधित शाखा अभियंता (यांत्रिकी) यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचेमार्फत, 


१०. निवड नस्ती/सेवा-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


